भांडुप येथे आयोजित दशावतारी नाट्य महोत्सव 
आयोजनास येणा-या खर्चास मंजुरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. दशाम३६१९/प्र. क्र. २४/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


दशावतारी नाट्य या लोप पावत चाललेल्या कलेचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने 


शासनामार्फत दशावतारी नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. या वर्षीही दिनांक १७ ते २२ 
जानेवारी, २०१९ या कालावधीत कोकण नगर, भांडूप येथे आयोजित करण्यात आले. सदर 


आयोजनाच्या खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


या शासन निणर्यान्वये दिनांक १७ ते २३ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत कोकण नगर, 


भांडूप येथे आयोजित दशावतारी नाट्य महोत्सवाच्या खर्च रुपये ३६,४२,४००/- (रुपये छत्तीस लक्ष 


बेचाळीस हजार चारशे फक्त) इतक्या खर्चास खालीलप्रमाणे नमूद तपश्ीलाप्रमाणे कार्योत्तर मंजुरी 


देण्यात येत आहे. 


खर्चाचा तपशील 


र्पये 


हिं 


महोत्सवात सहभागी ७ पथकांचे मानधन व प्रवास खर्च 
(पथकात जास्तीत जास्त ३५ कलाकार) 
प्रत्येक पथकास रुपये 4o,000/- x ७ पथके 


३,५०,०००/- 


कलाकार दैनिक Wal (प्रवास) 
रुपये २०० x 34 कळाकार «७ कलापथके 


४९,०००/- 


समन्वयक मानधन x ७ दिवस 

प्रतिदिन रुपये 2,400 x 2 कोकणातील समन्वयक = रुपये ५००० x 
७ दिवस = रुपये ३५,०००/- 

प्रतिदिन रुपये १,००० ५७ दिवस समन्वयक = रुपये ७,००० x ७ 
दिवस = रुपये ४९,०००/- 

कार्यक्रमाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त करुन घेणे, भांडूप विभागात 
हँडबील वाटप, कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिका वाटप तसेच 
कार्यक्रमाच्या वेळी उपस्थिती 


८४,०००/- 


रंगमंच सजावट 


२,२५,०००/- 


प्रकाश व्यवस्था 


२,८०,०००/- 


ध्वनी व्यवस्था 


२,८५,०००/- 


२२५ केव्हीए जनरेटर ४ 


१ »9५,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः SATA ३६१९/प्र. क्र. २४/सां.का.४ 


८. | प्रमाणपत्रे डिझाईन, छपाई, लिहिणावळ, sar खर्च ५०,०००/- 
: बोर्ड, बॅनर व होर्डिंग्ज छपाई ७५,०००/- 
| do. निमंत्रण पत्रिका, eshte छपाई Yo ,000/- 
कि ती वृत्तपत्र जाहिरात २,००,०००/- 
१२. | खुल्या मैदानावर रंगमंच उभारणी २,९५,०००/- 
१३. । खुर्च्या, सोफा, आरसा, फॅन, टेबल, ग्रीन रुम, कारपेट, १ व्हीआयपी । २,२०,०००/- 
र्म 
१४. | मोबाईल टॉयलेट, सिक्युरिटी, हाऊसकिपर्स, हेल्पर्स इ. अनुषंगीक २,२५,०००/- 
बाबी 
१५. | सोफा, खुर्च्या (१०००), HRPM ४ बाजूने २,५०,०००/- 
१६. | कलाकार निवास व्यवस्था ७ दिवस १,००,०००/- 
qo. | स्थिर छायाचित्रण व व्हिडीओ चित्रिकरण, २ एल.ए.डी.(७ दिवस) २,७५,०००/- 
१८. | निवेदक मानधन (७ दिवस) २९,४००/- 
१९. | चहा, अल्पोपहार, भोजन (कलाकार) (७ दिवस) १,७५,०००/- 
२०. | अंतर्गत वाहन व्यवस्था (७ दिवस) १,००,०००/- 
२१. | इतर अनुषंगिक खर्च ५०,०००/- 
एकूण ३६,४२,४००/- 


२. उपरोक्त आयोजनास येणारा खर्च नियमानुसार करण्याची जबाबदारी संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिका-यास या संबंधीच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच सदर प्रस्तावात वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३ दिनांक २ एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (ओ) 
(ब) (क) व ७ (७) (८) ची पुर्तता होत आहे. 


४. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृति, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) (०२) 
राज्य नृत्य, नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग ३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ 
(२) (अ) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० 
जून, २०१७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या रक्‍कमेमधून विभागास खर्च 
करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः SATA ३६१९/प्र. क्र. २४/सां.का.४ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०१३११५०४३५८७२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2019.01.31 16:01:14 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
छासनाचे उप सचिव 


. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय 


सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
. महाळलेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य 

९. 


अवर सचिव, अर्थसंकल्प, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


